“वृक्ष लागवड आणि संगोपन” यासाठी सहकार 
विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५% मर्यादेत 
आर्थिक तरतूद करण्यासाठी नविन लेखाशीर्ष 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.१०१/२२स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग क्रमांक:- साववि- २०१६/प्र.क्र.८०(भाग-२)/फ-११, 
दिनांक २५ जुले, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

प्रशासकीय विभागाच्या एकंदर अर्थसंकल्पिय तरतुदीपैकी कार्यक्रमावरील खर्चामधुन ०.५% 
मर्यादेत “वृक्ष लागवड आणि संगोपन” यासाठी आर्थिक तरतुद करण्यास महसुल व वन विभागाने संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. याकीरता सहकार विभागासाठी स्वतंत्र नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

“वृक्ष लागवड आणि संगोपन” यासाठी सहकार विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५% 
मर्यादेत आर्थिक तरतुद करण्यासाठी खालीलप्रमाणे फक्त सहकार विभागासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक व्ही-२, Demand No. ४-2, 


2 वनीकरण व वन्यजीवन 2406, Forestry and Wild life 
Uv 2 ’ 
४०६, वनीकरण व i, 04, Afforestation and Ecology Development 


०४, वनीकरण व परिस्थितीकी विकास 101, National Afforestation and Ecology 
१०१, राष्ट्रीय वनीकरण व परिस्थितीकी विकास कार्यक्रम a Programme 
(००) (01) Tree Plantation and Conservation 


(09) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५- जमिनी वरील सजिव) या | under Sustainable Development Goals 
करिता वृक्ष लागवड आणि संगोपन (१००% राज्य योजना) 0000000000: et ree eens 


Scheme)(Cooperation) (69 
(सहकार) (कार्यक्रम) (२४०६ AYU) Cooperation) (69) 
२-मजुरी (2406 A407) 
ee र 02- Wages 
29- पुरवठा व सामग्री 21- supply and Materials 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.१०१/२२स 


2. उक्त शासन निर्णय, अनुक्रमे नियोजन विभागाच्या, अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८४/ 9839/ 
दिनांक १२.१०.२०१८ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३७(म)/२०१९/ व्यय-२, दिनांक १६.०१.२०१९ 
तसेच, मा. महालेखापाल, मुंबई यांच्या सं. ख. वि. / चा-१ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/युओआर- 
१८८/२०१८-१९/११३४, दिनांक १४.०२.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

2: सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०२२७१८४१०७६९०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Raju Kalluji Narpande 
Date: 2019.02.27 18:43:52 +05'30' 


(राजू क. नरपांडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


q 
ap 
-o 


महालेखापाल, ( लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
प्रधान सचिव (सहकार), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

उप सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 

कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. (३ प्रती) 
अधिदान व लेखाकार्यालय, मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक विभाग), नविन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

नियोजन विभाग (कार्या-१४३१), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

वित्त विभाग ( व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (१७-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (२ प्रती) 
निवड नस्ती (कार्यासन-२२स) 


Oo 6 se Se ल जट 


vo 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 


we ile CCl Stl wa CS a lee Cw 


पृष्ठ २ पैकी 2 


